RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५६ ] 


सोमवार , डिसेंबर ४ , २०१७/ अग्रहायण १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११ . ०० 


असाधारण क्रमांक ७४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील झाई बोरीगाव ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा, वाडुपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी झाई बोरीगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील झाई बोरीगाव ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा, वाडुपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
____ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अनुक्रमांक 


हद्दीचे 


समूह नंबर / 
कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


तपशील 
( २ ) 


( ३ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


४९, ५२ ,५३ जळवाई रस्ता 
९६, ९९, ११९ बोरीगाव व जांबुगाव 
८९, ८८ , ८५ वेवजी मेन रस्ता 
७३, ७० , १२० वहींद्र खाडी 


उत्तरेस 


भाग एक ( को. वि .पु). - ७४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०१७/ अग्रहायण १३, शके १९३९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीतील गोवरपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशी अंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील गोवरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अनुक्रमांक हद्दीचे 

समूह नंबर / 

इतर खुणा 
तपशील कम्पार्टमेंट नंबर 

( आवश्यक असल्यास) 
__ ( ३ ) 

( ४ ) 


पूर्वेस 


. . . . 


३ / ४, ११ / २ई , ६६ / २अ, ६ / ४, ३/ ५, ९ / २, ११ / २ड , 

९/ २ब , ११/ २क , ९/ १क, उपलाट गावची हद्द 
२० / २ब, ६९ / २, २० / २ई , १८ / ०१अ, २४ / ३, २५ / २अ, देवीपाडा हद्द 
१४ / ३, ५५ /१, ६८ / ३, ६८ / ६, हद्द बमंजीपाडा व जालंदरपाडा हद्द 
१४ / २ , ९९ / ४७, २२ / ४ , २३/ २, २१ / ३, गुजरात राज्याची हद्द 


पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


. . . . 


३ 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०१७/ अग्रहायण १३, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील मांगातपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ जून 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे आणि त्याअर्थी मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील मांगातपाडा येथे पाडा/ वस्ती / 
पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अनुक्रमांक 


हद्दीचे 


समूह नंबर / 


तपशील 


कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


on 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


११७ / २ , ११७ / २५पै, ११७ पै , उपलाट हद्द 
___ १२८ / १ब , ११८ /१पै, १४६, पाटीलपाडा हद्द 

११२/ ३, ११८ / ३ब, ११८ / ५पै., १२० , १५१, डोंगरीपाडा हद्द 
१११/ ६, १२१ / २, ५, १३५, १२८ , ११६ / ४, ११६ / २ब, शिवपाडा हद्द 


Mr 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


भाग एक ( को . वि . पु). - ७४ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०१७ / अग्रहायण १३, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीतील शिवपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


पित 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीतील शिवपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अनुक्रमांक 


इतर खुणा 


हद्दीचे 
तपशील 
( २ ) 


समूह नंबर / 
कम्पार्टमेंट नंबर 


( आवश्यक असल्यास ) 


( ४ ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


११३ /१पै, १७/ १ , उपलाट गावची हद्द 
९४ / ४, ९३/ २, ९४ / १ ठाकरपाडा हद्द 
१११/ ६, ११७ / ७ मांगातपाडा हद्द 
११२, ११६ / ६, ११२ काजळी गावची हद्द 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . जगदीश पाटील, 


कोंकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४, २०१७ / अग्रहायण १३ , शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे, दिनांक २५ जून 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 


करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव- आच्छाड ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अनुक्रमांक 


इतर खुणा 


हद्दीचे 
तपशील 


समूह नंबर 
कम्पार्टमेंट नंबर 


( आवश्यक असल्यास ) . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


m 


• • • • 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


w 


१२० / ड, ३८ , १२१ / १४ , वरवाडा गावची हद्द 
१२५ / ४, ४० /१, १२५/ ५ , डोंगारी गावची हद्द 
१२३/ ६, १२३, १२४ , १२५, १३३, ४३, ४५ , ४६, वरवाडा गावची हद्द 
१२७ / ४ब, १२७/ २ब , १२७/ ४, १२७/ २, ५३, पाटीलपाडा हद्द 


0 


दक्षिणेस 


. . . . 


< 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोंकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०१७ / अग्रहायण १३, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील देवीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० जून 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील देवीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अनुक्रमांक 


हद्दीचे 
तपशील 
( २ ) 


समूह नंबर / 
कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


पूर्वेस 


&MrM. 


पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


९९ / ३८ , ३८ , २५ / १अ, ३२ / २अ गोवारपाडा व 

जि . प. शाळा, अच्छाड इंडस्ट्रीज 
२३ / २क , २४ / २ब , २८ / २, ९९/ ६, गुजरात राज्याची हद्द 
२२/ ३, ३६ / २, १९ / ३, २९ / २, ३५ / १, ८६/ १ , 

वन विभागाची जमीन व खंडीपाडा हद्द 
११२/ १, २२/ ३, २३/ ३, २३ /१ ते ३, गुजरात राज्याची हद्द 


__ ३ 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०१७/ अग्रहायण १३, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील ठाकरपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ जून 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांनी चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

__ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव - आच्छाड ग्रामपंचायतीतील ठाकरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


रपा 


अनुक्रमांक 


हद्दीचे 
तपशील 
( २) 


समूह नंबर / 
कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


Murm 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


९० /१, ११०/ ६, ११० / ४ , ८८ / ४ शिवपाडा हद्द 
६७/ ६, ६७/१, ६८ / ३, १०६/१ वन विभाग जागा गट नं . १५० ( डोंगर ) . . . . 
१४९ / २, १४९ / १, ७६ / २, १२९ डोंगारी गावची हद्द 
१०५ / १, १०९ / १ ते ३, १०५/ १ ते ३, १०९ / १ ते ४, खंडीपाडा हद्द . . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


